eLeave च्या अंमलबजावणीबाबत 
दि.०१ एप्रिल, २०२४ पासून सर्व रजेचे अर्ज 
eHRMS प्रणालीमार्फत सादर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : GAD-32036/92/202¥-GAD(DESK-9Z) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 
संदर्भ : शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५/१८(र.व का.), दि.०३ मार्च, २०२३ 
शासन परिपत्रक 


राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवापुस्तकविषयक बाबीसंदर्भात eHRMS (Human 
Resource Management System) प्रणाळी विकसित करण्यात आली असून त्याअंतर्गत सर्व शासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी यांची डिजिटल सेवापुस्तके तयार करण्यात येत आहेत. तसेच सर्व प्रशासकीय 
विभागांच्या नियंत्रणाखालील अधीनस्थ कार्यालयांचा (उदा.आयुक्‍तालय, संचालनालय इ.) समावेश या 
eHRMS प्रणालीत करण्यात येत आहे. सदर प्रणालीवर सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवापुस्तकविषयक 
माहिती भरण्याबाबत सर्व संबंधित विभागांना दि.०३ मार्च, २०२३ च्या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
2. eHRMS प्रणालीमध्ये leave या सेक्ठानमध्ये रजेचे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा 
आहे. तथापि बर्‍याच विभागांमध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे आढळून 
आले aé.eHRMS प्रणाली यडास्वीरीत्या कार्यान्वित होण्याकरिता प्रत्येक विभागातील सर्वच 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे रजेचे अर्ज ऑनलाईन सादर करणे आवश्‍यक आहे. याकरिता सर्व मंत्रालयीन 
विभागांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या अधीनस्थ असलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी (खुद्द आणि 
क्षेत्रीय) यांना दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून त्यांचे सर्व रजेचे अर्ज eHRMS प्रणालीमार्फतच सादर 
करण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच सर्व विभागांनी त्यांच्या अधीनस्थ सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे रजा लेखे 
अद्ययावत ठेवावेत. कोणतेही रजेचे अर्ज ऑफलाईन घेण्यात येऊ नयेत. 
३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२८१२३८१८२४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

ROSHANI DINESH 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376755d0e815 


KADAM PATIL oe er तनन 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
शासनाच्या उप सचिव 

प्रत- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः GAD-32036/98/2028-GAD(DESK-9¢) 


& री 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


48. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


२९. 
३०. 


२३१. 
३२. 


२३३. 
२३४. 


३५. 
३६. 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, पहिला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ३२. 

मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 

प्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

प्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई-४०० ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फील्ड, भूखंड क्र.३४, क्षेत्र ११, सरोवर विहार 
समोर, बेलापूर सीबीडी, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 

सहसचिव / उपसचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 

भरतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, महाराष्ट्र काँग्रेस (इ। समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार), राष्ट्रवादी भवन, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, 
बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ०३८. 

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र.८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग, मुंबई-४०० ००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-४०० ०१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


